समग्र शिक्षा (शिक्षक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी राज्य 
हिऱ्यातून २२०२ आय ६१२ खालील ३१-सहाय्यक 
अनुदाने या लेखाशीर्षाखाली (सर्वसाधारण हिस्सा) 
निधी वितरीत करणेबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डायट २०२२/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. डायट २०२२/ प्र.क्र.१२/ प्रशिक्षण, 
दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
१. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.०३ मधील लेखाशिर्ष या ceased “मागणी 
क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, (09) 
समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), (२२०२॥६१२)” याऐवजी “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा 
अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), (२२०२॥६१२)” असे वाचावे. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मध्ये खालील उप परिच्छेद 
वाचण्यात यावा. 
: सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याच्या अटी व शर्ती शासन निर्णय क्रमांक : 
डायट २०२२/ प्र.क्र.१२/ प्रशिक्षण, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ मधील परिच्छेद २ ते ५ 
प्रमाणे आहेत तसेच यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करण्यात आलेले आहे.” 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७//"/.॥8॥१9॥॥॥9.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२११४३३१९२९२१ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TIKARAM WAMAN > 


KARPATE “ = 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डायट २०२२/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण 


५. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -६३, 

१०.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग), 

११.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१२.उपसचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

१३.वित्त विभाग (व्यय-५/ अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई. 

१४.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


